डॉ. सुहास दत्तात्रय शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या नियत वयोमान सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Beal क्रमांकः निवसे- २०२२/प्र.क्र. ४१६/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०७ जून, २०२३. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतन बँड रु. १५६००- 
३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५४००) या मध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. सुहास दत्तात्रय शिंदे वैद्यकीय अधिकारी 
गट-अ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खंडेराजुरी, जि. सांगली हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ 
मधील नियम क्रमांक १० (१) मधील तरतुदींनुसार दि.३१.०५.२०२२ (म.नं) पासून नियत वयोमानाने 
सेवानिवृत्त झाल्या असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१९३०४७६६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 
AV | N A S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee2 


A R A R ffb2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED501E1 


9D794BD7197874F2989B98780B1607ADCBDF 
J A D ) H AV E844, cn=AVINASH SARDAR JADHAV 
Date: 2023.06.07 12:40:19 +05'30' 


(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

४) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सांगली. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 
) डॉ. सुहास दत्तात्रय शिंदे, वैद्यकिय अधिकारी यांना 

(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांचे मार्फत) 

८) निवडनस्ती सेवा-३. 


